राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या अंशाकालीन अधिकाऱ्यांच्या प्री 
कमिडान/रिफ्रेशार प्रशिक्षण कालावधीतील भोजन 
भत्याच्या दरात वाढ करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे २६१९/प्र.क.१०९/ क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जून, २०१९. 


वाचा :- 


शासन निर्णय क्र.एनसीसी- १००१/(२३८/२००१)/माशि-७, दि. ११.७.२००३. 
शासन निर्णय क्र.एनसीसी- १००१/(२३८/२००१)/माशि-७, दि. २८.१.२००४. 
शासन निर्णय क्र.एनसीसी- १७८९/४३/(४२६/९८)/माठि-५, दि. २४.८.१९९८. 
शासन ज्ञापन क्र.एसीसी- २६१६/प्र.क्र.९०/क्रीयुसे-३, दि. २०.०३.२०१६. 
५. शासन निर्णय क्र.एनसीसी- १००१/(२३८/२००१)/माशि-७, दि. २८.१.२००४. 
६. शासन निर्णय क्र.राछासे २०१२/प्र.क्र.१८१/१२/क्रीयुसे ३, दि. ७.१२.२०१२. 
७. शासन निर्णय क्र.एनसीसी- १००१/(२३८/२००१)/माशि-७, दि. ११.७.२००३. 
८. शासन निर्णय क्र.एनसीसी- १००१/(२३८/२००१)/माशि-७, दि. ११.७.२००३. 
९. शासन निर्णय क्र.एनसीसी- १००१/(२३८/२००१)/माशि-७, दि. २८.१.२००४ 
१०. शा.प.क्र.:संकीर्ण-२४१८/(६९/१८)अर्थसंकल्प, दि.१६ नोव्हेंबर, २०१८ 
११. शासन निर्णय क्र.राछासे २७१६/प्र.क्र.१०/क्रीयुसे ३, दि. 3 जानेवारी, २०१८ 
१२. 3302/ALLCE/ANO/DGNCC/Buage) ॥.१५/०६/२०१८ 
१३. क्रीडा व युवक सेवा संचाळनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/भोजन भत्ता/२०१६-१७/का- 
५/३२८२ दि. १८ ऑगस्ट, २०१८ 
प्रस्तावना : 


oc “७ AD  -8 


शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सन १९४८-४९ 
मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देडाव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची 
तरतूद व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय GAA कायदा, १९४८ " हा अधिनियम करण्यात आला 
आहे. राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध भत्ते दिले जातात. केंद्र 
शासनामार्फत या भत्त्यांच्या दरात वेळोवेळी वाढ केल्यावर राज्य शासनाने देखील त्यानुसार वाढ करणे 
अपेक्षित आहे. तथापि, मागील काही वर्षांमध्ये अशा प्रकारचा शासन निर्णय न झाल्यामुळे या भत्त्यांची 
देयके अदा करण्याबाबत विविध अडचणी निर्माण झाल्या. त्याअनुषंगाने राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेसाठी 
केंद्र शासनाने यापूर्वी दिनांक २१ मे, २०१३ च्या पत्रान्वये दिलेली वाढ राज्य शासनाने दि. १८/०८/२०१८ 
च्या आदेशान्वये लागू केली आहे. आता केंद्र शासनाने दि. १२ जुले, २०१८ च्या पत्रान्वये प्रि कमिशन 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २६१९/प्र.क.१०९/ क्रीयुसे-३ 


Riba ट्रेनिगसाठी भोजन भत्ता (मेसिंग अलाऊंस) च्या दरात वाढ केल्यानुसार राज्यस्तरावर देखील 
भत्त्यांच्या दरात वाढ करण्याची बाब या नस्तीवर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या अंशाकाळीन अधिकाऱ्यांना व छात्रसैनिकांना वेळोवेळी देण्यांत येणाऱ्या 
अंशकालीन अधिकाऱ्यांच्या प्री कमिशान/रिफ्रेशार प्रशिक्षण कालावधीतील भत्त्यांच्या दरात केंद्र शासनाने 
वाढ केल्याप्रमाणे सुधारित दर हा शासन निर्णय निर्गमित झाळेच्या दिनांकापासून लागू होतील. तथापि 
अंशकालीन अधिकाऱ्यांच्या प्री कमिठान/रिफ्रेशार प्रशिक्षण कालावधीतील भोजन भत्ता (Messing 
Allowance) चे सुधारित दर पुढील प्रमाणे लागू होतील. 


विभाग संख्या । प्रचलित दर | सुधारित दर | सध्याचा केंद्र/राज्य | केंद्र व राज्य 
(ANO) (प्रतीदिन) (प्रतीदिन) हिस्सा खर्चाचे प्रमाण 
अंशकालीन १०४२ रू. २१३/- । रू. ४१०/- ५० : ५० ५० : ५० 
अधिकारी 


२. वरील परिच्छेदामधील बाबींकरिता राज्य शासनाकडून करण्यात येणारा खर्च मागणी क्र.ई-३ 
२२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यांकरिता युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) (०१) राष्ट्रीय छात्रसेना 
(२२०४-००१६-२१) व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षातंर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून त्या त्या 
आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. हे दर सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षापासून म्हणजेच एप्रिळ २०१९ पासून लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय, संदर्भाधिन लेखाशिर्षांतर्गत यावर्षी करण्यांत आलेल्या मंजूर तरतुदीच्या 
अर्थसंकल्पिय निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून, वित्त विभागाच्या संमतीने 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९७/व्यय-५, दि. १३/०५/२०१९ अन्वये मिळालेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१९१७३२१००१२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


. Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
Rajen dra Shankarrao DNrc=IN, o-Government Of Maharashtra, u-School Education and 
Sports Department, postalCod: 1032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa70c45c 
P aWa r £755d9373, cn=Rajendra Shankarrao Pawar 
Date: 2019.06.19 17:31:24 +05'30' 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 
१. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २६१९/प्र.क.१०९/ क्रीयुसे-३ 


२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अपर महानिदेशक, एन.सी.सी. संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 
७. सर्व जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
८. सर्व उप संचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचाळनाळलयामार्फत) 
९. वित्त विभाग (व्यय-५)/ नियोजन विभाग (का. १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा. मंत्री (क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव. 
११. सर्व गटप्रमुख, गटमुख्यालय, राष्ट्रीय छात्रसेना. 
१२. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१व २) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


